सिंधुदूर्ग जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या 
शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आलेल्या ५३ 
शिक्षकांच्या मानधनाकरिता रु. ५८,३०,०००/- 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन-१२२३/प्र.क्र.५२/टीएनटी-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: -पुनर्वि-२८२३//प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ०५.०१.२०२४ 
२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), यांचे क्र. प्राशिसं-२०२३/कंसेवावेतन/अंदाज 
/२०१/९००२, दि.२८.११.२०२३ 
प्रस्तावना:- 


राज्यामध्ये पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरती मधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत 
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक कंत्राटी 
तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत शासनाकडून दिनांक ०७.०७.२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बाब कंत्राटीसेवा याखाली लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे 
विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. 


२. सिंधुदूर्ग जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
भरण्यात आलेल्या शिक्षकांचे मानधनाकरिता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी संदर्भ क्र. 2 येथील 
पत्रान्वये ५३ शिक्षकांना माहे जून,२०२३ ते नोव्हेंबर,२०२३ या ६ महिन्यांकरिता एकूण मानधन रक्‍कम 
रु. ५८,३०,०००/- एवढया निधीची sauna असल्याचे कळविले आहे. सदर निधी 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करण्यात आला असून रु. ५८,३०,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध तरतूदीमधून सिंधुदूर्ग 
जिल्हयातील सेवानिवृत्त शिक्षकांची जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात आळी असून सदर शिक्षकांचे मानधनाकरिता रु. ५८,३०,०००/- ( रुपये 
agra लाख तीस हजार फक्त ) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वेतन-१२२३/प्र.क्र.५२/टीएनटी-३ 


2. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, 2202-(09)(09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ यांच कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना संप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२०२०१७३) १० कंत्राटी सेवा ” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


नि सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन निर्णय faa विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ११५२/व्यय-५, 
दिनांक १४.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०९१६५१३८२१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ROHINI VUAY KIRVE 
R H | N | V | AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2826453696b48f9fc3c02a063a801db2444c581 ff473bf63261 
ed3f78706ea39, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KIRVE २ का 
(रोहिणी किरवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक/प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग 
४. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प., सिंधुदूर्ग 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग 
६. मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी, जि.प., सिंधुदूर्ग 


प्रत-- माहितीसाठी 
१. वित्त विभाग /(व्यय 4), मंत्रालय, मुंबई 
२. अवर सचिव (एस एम ४/अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. निवड नस्ती (टीएनटी-६)(प्र.क्र. १०५/२०२३). 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


